सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


परतुर, जि.जालना येथे 
न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम 
करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीसीबी-१११९/प्र.क्र.9/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०४ डिसेंबर, २०२०. 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीबी-१११४/प्र.क्र.४३/का-१३ 
दिनांक २ मार्च २०१५ 
२) प्रबंधक, बी(डब्ल्य) शाखा,उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यू 
६०५३/१९८८(५)/१९८८(५), दि.२४ डिसेंबर २०१८. 
3) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना यांचे 
क्र.आस्था/१०५९७/२०१८, दि.२२ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये परतुर, जि.जालना येथे न्यायालयीन 
इमारतीचे बांधकाम करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्ष 
बांधकाम करतांना बांधकामाच्या काही बाबींमध्ये वाढ झाल्याने उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ च्या पत्रान्वये 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून प्रस्तुत बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार सदरहू प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


परतुर, जि.जालना येथे न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण्याकरीता रुपये ९,५१,१०,०००/- 
(रुपये नऊ कोटी एकावन्न लाख दहा हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमुद 
केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
रक्कम (रुपयांत) 


el इमारत बांधकाम ६,३८,०६,०००.०० 
भाववाढ १६,२४,०००.०० 
वस्तु-नि-सेवा कर 22,34,000,00 
q 


orp खर्च 22,82,000,00 


रेनवॉटर हास्टान 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.७/का-१३ 


बोअर वेल २,००,०००.०० 


जमीन सपाटीकरण 
१६. ं 
गेट 


व 
A ळा 
ववा 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासननिर्णय क्र-इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

ई) सदर काम ६ महिन्यात पूर्ण करावे. 

उ) सदर काम करतांना प्रचलित शासन निर्णय, ७/७, तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहीत निविदा, 

कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 


ऊ) सदर कामात यापढे कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. 


प) प्रस्तावांतर्गत कामात/वाढ करावयाची झाल्यास विहीत पध्दतीने मान्यता घेण्यात यावी. अन्यथा 
संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात यावी. 


च) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रीय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही अशा प्रकरणाची तपासणी 
प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी कार्यन्वयन यंत्रणेची राहिल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र. मागणी क्र. एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च- ०१ कार्यालयीन इमारती-०५१ बांधकाम-(०२)(०३) न्यायदान-केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य 
हिस्सा) (०३)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) ४०५९०६७२ -५३ मोठी बांधकामे व (२१) न्यायदान- केंद्र 
पुरस्कृत योजना (केंद्र हिस्सा) (२१)(०२) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) ४०५९१२२२ -५३ मोठी बांधकामे” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात 
करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.७/का-१३ 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-४०९/१९/इमा-२, 
दि.१९/९/२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१५५५/१४४३, दिनांक ५/११/२०१९, व्यय अग्रक्रम समितीने त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. 
१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये व संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०४११४३३०२५१२ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Uday 88॥ता3॥1 १00000 
Shukla Mee 007 "तशय णत 
Date: 2020.12.04 162538 40530 
(उदयबा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.अध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. सभापती विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
) प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय (अपिल शाखा) , मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


AW A 


8 


c 


4 
६) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश,जिल्हा व सत्र न्यायालय, जि.उस्मानाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर, 
उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, परतूर, जि.जालना 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जि.औरंगाबाद 
qo) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूर, जि.जालना 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 
१२) उप कोषागार अधिकारी,परतूर, जि.जालना 
१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) वित्त विभाग/व्यय-६,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


S 


G 


ve 


१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१६) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नविन प्रशासकीय इमारत, जिल्हा 
परिसर, औरंगाबाद. 

१७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) कक्ष अधिकारी, का.११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९) निवड नस्ती/'संग्रहार्थ. 

पृष्ठ ३ पैकी ३ 


